इयत्ता ९ वी व १० वी मधील अनुसूचित 
जातीच्या मुलामुलींना भारत सरकार 
मॅट्रिकपूर्व शिष्यवृत्ती योजने अंतर्गत 
नवीन लेखाशीर्ष उघडण्यास मान्यता. 


महाराष्ट्र शासन 
सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : भासशि-२०१९/प्र.क्र.१०१ /शिक्षण-१ 
मंत्रालय विस्तार, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मादाम कामा मार्ग, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक: ०४ फेब्रुवारी, २०२० 


वाचा: १. केंद्र शासनाचे पत्र क्र.११०११/३/२०१९/एससीडी-व्ही, दिनांक ६.९.२०१९ 
२. आयुक्‍त, समाजकल्याण, पुणे यांचे पत्र क्र.सकआ/शिक्षण/भासशि/ का४अ/ 
९वी१०वी/सं.क्र.१५/१८-१९/७२९, दिनांक २७.३.२०१९ 


शासन निर्णय : 


“इयत्ता ९ वी व १० वी मधील अनुसूचित जातीच्या मुलामुलींना भारत सरकार मेंट्रिकपूर्व 
शिष्यवृत्ती” या योजनेंतर्गत केंद्रशासनाच्या संदर्भीय दिनांक ६.९.२०१९ च्या पत्रासोबत प्राप्त 
झालेल्या सुधारीत नियमावलीच्या अनुषंगाने, केंद्र हिस्सा व राज्य हिऊ्याच्या तरतूदीसाठी 
खालील प्रमाणे स्वतंत्र ळेखाशीर्ष उघडण्यास मान्यता देण्यात येत आहे :- 


मागणी क्र. एन-३ DEMAND NO.N-3 


2224 | अनुसूचित जाती, अनुसूचित | 222 | Welfare of Scheduled Castes, 


जमाती, इतर मागासवर्ग व 5 | Scheduled Tribes, Other 
र Backward Classes And 


अल्पसंख्यांक यांचे कल्याण Minorities. 
| | अनुसूचिती जातीचे कल्याण, 01 | Welfare of Scheduled Castes, 
७८९ | विशोष घटक अनुसचित नुसचित जाती | 789 | Special Component Plan for 
उपयोजना Schedule Castes, 
(०४) | शिष्यवृत्त्या आणि विद्यावेतने, (04) | Scholarships and Stipends, 


(०४) | इयत्ता नववी / दहावी मधील | (04) | Pre Matric Scholarship णि 


(२६) अनुसूचित नुसूचि त जातीच्या मुला मुलींना (26) | Scheduled Castes Students 
भारत सरकार मेंट्रीकपुर्व शिष्यवृत्ती Studying in Classes 9" and 10" 
भारत सरकार मेंट्रीकपुर्व शिष्यवृ (SCSP) (Central Share 60%) 


(अजाघका) (केंद्र हिस्सा ६०%), BUDGET HEAD :2225F432 


लेखाशीर्ष २२२५ एफ ४३२ 


शासन निर्णय क्रमांकः भासशि-२०१९/प्र.क्र.१०१ /शिक्षण-१ 


मागणी क्र. एन-३ DEMAND NO.N-3 

2224 | अनुसूचित जाती, अनुसूचित | 2225 | Welfare of Scheduled Castes, 
जमाती, इतर मागासवर्ग व Scheduled Tribes, Other 
eee a Se Backward Classes And 
ल या ल्याण Minories. 

; ae अनुसूचिती जातीचे कल्याण, 01 | Welfare of Scheduled Castes, 

७८९ | विशोष घटक अनुसचित जाती | 789 | Special Component Plan for 
उपयोजना Schedule Castes, 

(०४) | शिष्यवृत्त्या आणि विद्यावेतने, (04) | Scholarships and Stipends, 


(०४) | इयत्ता नववी/दहावी Helles) (04) | Pre Matric Scholarship for 


(२६) अनुसूचित नुसूचि त जातींच्या मुला-मुलींना (26) | Scheduled Castes Students 
भारत सरकार मेंट्रीकपुर्व शिष्यवृत्ती Studying in Classes 9" and 10" 
भारत सरकार मेंट्रीकपुर्व शिष्यवृ (SCSP) (State Share 40%) 


(अजाघक) (राज्य हिस्सा ४०%), 


BUDGET HEAD :2225F441 
लेखाशीर्ष २२२५ एफ ४४१ 


३. हे आदेडा वित्त विभागाच्या अनौपाचारीक संदर्भ क्र.१४३/का.१४१३, दिनांक ४.१.२०२० 
तसेच महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र-१ यांच्या अनौपचारीक संदर्भ. क्र.ख.वि./ 
चा-१/सा.न्या.व वि.स.वि./युओआर-१०६/२०१९-२०/७९०, दिनांक १३.११.२०१९ अन्वये प्राप्त 
झालेल्या सहमतीस अनुसरुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 


छ. सदरहू शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ७/५//.॥8॥॥8/9१9॥॥8.9०५.॥ या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून, त्याचा संगणक सांकेतांक 
२०२००२०४११२८१९४०२२ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन 
काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by Chandrakant haridas Wade 
C h an d ra ka nt DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Social 1050८ 
and S. A., postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=fda96a8ca4dd3ecbdbbe4b 156e5eaa93f60f3e037 
int haridas 


नी chbbbdefe9e296145f0960, ccn=Chandrakat 
haridas Wade - iw 


(चंद्रकांत ह. वडे ) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 

१) मा.राज्यपालांचे सचिव, राजभवन, मलबार हिल, मुंबई 

२) मा.मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

३) मा'मंत्री/मा.राज्यमंत्री (सा.न्या.व वि.स.वि.) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
४ मा.विरोधी पक्षनेता, विधानपरिषद/विधानसभा, विधानभवन, मुंबई 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः भासशि-२०१९/प्र.क्र.१०१ /शिक्षण-१ 


५) मा.विधान परिषद/विधानसभा सदस्य, विधानभवन, मुंबई 
) मा.मुख्य सचिवांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई 
७ सर्व प्रशासकीय विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
) आयुक्‍्त,समाजकल्याण,महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
) संचालक, शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
) सर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद 
) सर्व प्रादेशिक उपायुक्‍त, समाज कल्याण, 
) सर्व सहायक आयुक्‍त, समाजकल्याण, 
) सर्व जिल्हा समाजकल्याण अधिकारी, जिल्हा परिषद 
) जिल्हा समाजकल्याण अधिकारी, बृहन्मुंबई 
) सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी, 
) महालेखापाल, (लेखा व अनुज्ञेय/लेखा परिक्षा) महाराष्ट्र £,मुंबई/नागपूर. 
) अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 
) कक्ष अधिकारी (अर्थ-७/व्यय-१४) वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
) कक्ष अधिकारी (अर्थसंकल्प), सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, मंत्रालय,मुंबई 
) निवडनस्ती. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


